ग्रामीण रुग्णालय, घोटी जि. नाशिक 
येथील इमारत दुरुस्तीच्या कामाच्या 
अंदाजपत्रक व आराख्ड्यांना 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः प्रश्ञामा २०२२/प्र.क्र.२७/आरोग्य ३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक :११ फेब्रुवारी, २०२२. 


वाचा : 
१) आरोग्य सेवा संचालनालय यांचे पत्र क्रमांक : संआसे/कक्ष-३/टे- 
६/ग्रारुघोटीदुरुस्तीबांधकाम/१२७४-७५/२२, दिनांक ०८.०२.२०२२. 


प्रस्तावना : 
ग्रामीण रुग्णालय, घोटी जि. नाशिक येथील इमारत दुरुस्तीच्या कामाच्या रु.२.९६ कोटी 


इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रक व AHA प्रशासकीय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या 
विचाराधीन होता. 

शासन निर्णय : 

२. ग्रामीण रुग्णालय, घोटी जि. नाशिक येथील इमारत दुरुस्तीच्या कामाचे अंदाजपत्रक सन 
२०२१-२२ च्या दरसूचीवर आधारित आहे. सदर कामाच्या अंदाजपत्रकात अंतर्गत आकस्मिक 
खर्चासाठी ४ टक्के व सेंटेज चार्जेसासाठी ५ टक्के, मजुर विम्यासाठी ०.५ टक्के तरतूद करण्यात आली 
आहे. सोबत जोडण्यात आलेल्या Recapitulation sheet प्रमाणे रुपये २.९६ कोटी इतक्या रकमेच्या 
अंदाजपत्रक व आराखड्यांना खालील अटी व area अधिन राहून या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात येत आहे :- 

अटी व शर्ती :- 

कामासाठी निविदा मागविण्यापूर्वी सदर कामास मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग यांची तांत्रिक मंजुरी घेणे आवश्‍यक राहील. 

बांधकामासाठी उपलब्ध होणाऱ्या नियतव्ययामधून सदर कामास निधी उपलब्ध करुन 
देण्याच्या अटीच्या अधिन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 

सदर कामाची वेगवेगळी निविदा न करता सर्व कामाची एकत्रित निविदा करण्यात यावी. 
कामासाठीच्या जागेची उपलब्धता, योग्यता व जागा पुरेशी आहे किंवा नाही याबाबतची 
खात्री संबंधित आरोग्य संस्था प्रमुखांनी करावी. 


न्य 
— 


2 


AN 
— 


= 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा २०२२/प्र.क्र.२७/आरोग्य 3 


५) क्षेत्रिय जागेच्या परिस्थितीनुसार व आरोग्य संस्थांच्या आवश्‍यकतेनुसार प्रस्तावित कामाची 
किंमत वाढणे शक्‍य असल्यामुळे त्यासाठी आवश्‍यक प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम 
विभागाच्या त्यात्या- भागाच्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांची मान्यता घेण्यात यावी. 

६) स्थानिक ग्रामीण नगर विकास संस्थेच्या संबंधित नियमानुसार बांधकाम परवानगी तसेच 
भोगवटा प्रमाणपत्र मिळविण्याची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांची राहील. 

७ प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्ण क्र.इएनव्ही- 
२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१ दि. १० जानेवारी,२०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या 
मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


३. ग्रामीण रुग्णालय, घोटी जि. नाशिक येथील इमारत दुरुस्तीच्या कामावरील खर्च मागणी 
क्रमांक- एच-८, मुख्यलेखाशिर्ष "४२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली 
खर्च, ०२- ग्रामीण आरोग्य सेवा, ०४- सार्वजनिक आरोग्य, १०४- सामुहिक आरोग्य केंद्र, (००)(०१) 
मोठी बांधकामे (४२१० ०३९१), ५३- मोठी बांधकामे" याखाली भागविण्यात यावा. 
४. ग्रामीण रुग्णालय, घोटी जि. नाशिक येथील इमारत दुरुस्तीच्या कामासाठी लागणाऱ्या 
रकमेची अर्थसंकल्पात तरतूद करण्याचा प्रस्ताव आयुक्‍त, आरोग्य सेवा, मुंबई यांनी त्वरीत शासनास 
सादर करावा. 
५. हे आदेश शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक- विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/विनियम, दिनांक 
१७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्ट, भाग पहिला, उपविभाग-पाच मधील अनुक्रमांक-१, परिच्छेद 
क्रमांक- १३४ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये अन्वये निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०२१११३३२५६८११७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Roshani 


j Dinesh Kadam Patil 
Ros h an । DN: CN = Roshani Dinesh 
i Kadam Patil, C = IN, S = 
D | n e 5 h Maharashtra, O = 


Government Of Maharashtra, 


Kadam Patil ov= Pubic Heattn 


Department 
Date: 2022.02.11 16:08:18 
+05'30' 


(रो.दि.कदम पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. महालेखापाल, महाराष्ट्र- १/ २ (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 
२. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 
३. संनियंत्रक तथा मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अमरावती. 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा २०२२/प्र.क्र.२७/आरोग्य 3 


४. सह संचालक, आरोग्य सेवा (रुग्णालये), मुंबई. 
५. उप संचालक, आरोग्य सेवा मंडळ, नाशिक. 
जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णलय, नाशिक. 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नाशिक. 
८. उप अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग, ईगतपूरी, जि. नाशिक. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, जि. नाशिक. 
१०. सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई. 
११. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. निवडनस्ती (आरोग्य-३). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


Name of Work - Repairs and Renovation of Rural Hospital Ghoti Tal, Igatpuri, Dist. Nashik 


v= 
ees Ss eres 
i: aati 
— "0. 
2... 2a ess 
add 2% for rain water harvesting | ona | [| 
ae, ee RR 
Total ||| |________|_ SS Total (bb 
External Drainage System 
= = pe ey 
[| ona ||| 
pO—sS Sub Total (c) | 
nS aaa 0” हिल 0-1 
Miscellaneous Items SSeS Baa Pes Oe 
ae कळला Pee 
1200 Ce ea 
ieee een Gein Ce 100 
1111111700. 00002 “3 | 
Rees कामा Gee: 
Mia ecard OG) SERN eerie Gees 
0 000000 00.2 ४.22.) 
ay RES 
eee ee eee ee 
eee EE ee aes | 
12 ee 9892437.41 
11110. “00 eee 
Optional items acne क सट [apne ७ (tes apes) 
harvestin 


11.00 5000.00 55000.00 


Tivic oO Cc 
कत ae 5. S 
@ 5 a 
a = o 
< S i: 
a\g| ७३ 
ov 

a a; 5 
ee 
3 + न 
> = = 
> 3 - 
= xn = 
an क्य + 
° =| छं 
| m =i 
a 

= = _ 
=. b ठ 
ठ डिप = 
>. र ऱर्ण 
ळर रश 
क नव्य 

= a 

> a 

a श्र 

a 


M Room Se Hes Ree 
Da at ecco Ne 
Generator 
८4 ही क य पय 
aid Pee: ential mn 
[1 |1_______|__________0:00| 
1 २ Reet Ae 
___|1_______[__1071(९) 
| | Project Cost = A+B+C=P 23949812.15 
Add 4% contingencies i ee Sa 336995.85 
0 es Se: eee 00 
labour insurance 0.5% Sa aes mae 
add 12% GST Press ioe sas, 2873977.46 
Add 10% Price Escalation ee ee ee 2394981.22 
Add 2% Consultancy/architectural fees ee ee ee 
eet De ee ee | 
ees, Ree 
।|________ 
Ee Tees ee 


B/ 


